सहकारी न्यायालयातील १८५ अस्थायी पदांना 
दिनांक १/९/२०२० ते दिनांक २८/२/२०२१ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व TANT विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस २०२०/ प्र.क्र.८३/५स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- ०७ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा :- 9) शासन निर्णय,सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग क्र.राजस-१००८/ प्र.क्र.५३८/ ५-स, 
दिनांक ५/५/२०११ 
२) शासन निर्णय,सहकार, पणन व FAUT विभाग क्र.राजस-२०२०/ प्र.क्र.८१/ ५-स, 
दिनांक ३१/३/२०२० 
३) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था,पुणे यांचे पत्र क्र.आस्थापना/कक्ष-४/ 
सह.न्याया./अस्थायी पदे/मुदतवाढ/२०२०, दिनांक २९/९/२०२० 
४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र. मरासअन्यामु/आस्था/ 
अस्थाई पदांना मुदतवाढ/४४६/२०२०,दिनांक ९/७/२०२० 
५) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ३१/८/२०२० 


शासन निर्णय :- 


सहकारी न्यायालयातील वर्ग १, वर्ग ३ व वर्ग ४ मधील एकूण १८५ अस्थायी पदांना दिनांक 
३१/८/२०२० पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भाधिन क्र.२ येथील दिनांक ३१/३/२०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर १८५ अस्थायी पदे दिनांक १/९/२०२० ते दिनांक 
२८/२/२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्याबाबत सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
यांनी संदर्भाधिन क्र.३ च्या दिनांक २९/९/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केली आहे. 

या विभागाच्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत आकृतिबंधास उच्चस्तर सचिव समितीने 
दिनांक २१/१/२०११ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सुधारीत आकृतिबंधाचा शासन 
निर्णय दिनांक 4/4/2099 रोजी निर्गमित करण्यात आला असून सुधारीत आकृतिबंधामध्ये उक्त अस्थायी 
पदांचा समावेश आहे. वित्त विभागाच्या दिनांक १/९/२००४ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
आकृतीबंधाचा दर तीन वर्षानी आढावा घेणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार शासन निर्णय दिनांक ५/५/२०११ नुसार 
निर्गमित केलेल्या आकृतीबंधास दिनांक ५/५/२०१४ रोजी तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सुधारीत आकृतीबंध 
निश्चित करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा.मुख्यसचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तर समितीच्या मान्यतेस्तव वित्त 
विभागास सादर करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक ३१/८/२०२० नुसार, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु 
त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 
१/९/२०२० ते दिनांक २८/२/२०२१ या कालावधीत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 
दरम्यानच्या काळात सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व प्रशासकीय 
विभागांनी दक्षता घ्यावी अशी बाबही शासन निर्णयात नमुद केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/प्र.क्र.८३/५स 


सबब, शासन निर्णय दिनांक ५/५/२०११ अन्वये निश्चित केलेल्या आकृतिबंधात उक्त पदांचा समावेश 
आहे, या अटीच्या अधीन राहून सहकार न्यायालयातील १८५ अस्थायी पदांना दिनांक १/९/२०२० ते दिनांक 
२८/२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देत आहे. सदर पदांची विगतवारी पुढीलप्रमाणे आहे :- 
पदांची संख्या 
सहकारी “AAT 
लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 
शिपाई 
वरील १८५ अस्थायी पदांचे न्यायाळयनिहाय विवरणपत्र प्रबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल 
न्यायालय, मुंबई हे स्वतंत्रपणे प्रसृत करतील. 
यावर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक व्ही-२ २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१) संचालन 
व प्रशासन (०१) (१०) सहकारी न्यायालयासाठी कर्मचारी वर्ग (२४२५ ०१११)" या लेखाशिर्षाखाली दाखवावा व 
त्याखालील सन २०१९-२०२० च्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक ३१/८/२०२० अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक साकेतांक २०२०१००७१६४२४८०१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Manjiri 

Ganeshbhushan Joshi sts: 
(मं. ग. जोशी) 

अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


०७०7 


१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

२. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन), 

३. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 

४. महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई / पुणे / नागपूर /औरंगाबाद, 

५. सर्व सहकारी न्यायालये,द्वारा- प्रबंधक महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/प्र.क्र.८३/५स 


९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड / नाशिक / जळगांव / अहमदनगर / पुणे / सातारा / सांगली / 
सोलापूर / कोल्हापूर / औरंगाबाद / नांदेड / अमरावती / नागपूर / अकोला / वर्धा / ठाणे / लातूर, 

१०. वित्त विभाग (व्यय - २ / अर्थसंकल्प १९/आपुक), मंत्रालय, मुंबई 

११. अवर सचिव (१५-स / १७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवड नस्ती (५-स). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


